“वृक्ष लागवड आणि संगोपन” यासाठी वदस््रोद्योग 
विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% 
मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी नविन 
लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.२२९/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-२२ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्रमांक:- साववि- २०१६/प्र.क्र.८०(भाग-२)/फ-११, 
दिनांक २५ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

वरील वाचा अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पिय तरतुदीपैकी 
कार्यक्रमावरील खर्चामधुन ०.५% मर्यादेत “वृक्ष लागवड आणि संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने नविन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“वृक्ष लागवड आणि संगोपन” यासाठी वदस््रोद्योग विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या 
0.4% मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नविन carat उघडण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक व्ही-२, Demand No. V-2, 

2 व वन्यजीवन 2406, Forestry and Wild life, 

४०६, वनीकरण व १ 04, Afforestation and Ecology Development 

०४, वनीकरण व परिस्थितीकी विकास 101, National Afforestation and Ecology 
Development Programme 

१०१, राष्ट्रीय वनीकरण व परिस्थितीकी विकास कार्यक्रम (00) 

(00) (02) Tree Plantation and Conservation 


under Sustainable Development Goals 
(02) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५- जमिनीवरील सजीव) | (Goal 15-Life on Land). (100% State 


antes Scheme)(Textiles) (Scheme) 
याकरिता वृक्ष लागवड आणि संगोपन (100% राज्य योजना) (2406 4416) 


(वस््रोद्योग) (कार्यक्रम) (२४०६ ५४१६) 02 Wages 
०२-मजुरी, 21 supply and Materials 


२१-पुरवठा व सामग्री 


2. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८७/१४३१/दिनांक 
२४.१२.२०१८ चे संदर्भात दिनांक ०३.०१.२०१९ च्या मान्यतेने व मा. महालेखापाल, मुंबई यांच्या सं. ख. वि. / 
चा-१ सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग/युओआर-१८६/२०१८-१९/११३३, दिनांक १४.०२.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३/२०१९/ व्यय-२, दिनांक ०५.०१.२०१९ 
चे संदर्भात दिनांक १४.०१.२०१९ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.२२९/टेक्स-२ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२२१२५८४४१९०२ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 
DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, ou=Co-Operation Marketing 


e 
Gauri Rahu : 
And Te: ostalCode=400032, st=Maharasht 
25 


Department, pi ra, 
.5.4.20=e3 b06f24c3c5bb026c4 14c42/865139144c2 1 f0f8c3a69cBebe8d 
c2cSbb9ddd, 


serialNumber=b018ba858dd6b20cc7a84fébc86a86d6a6e9ac3ac56cSdbf 
h a S e d89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaske 
Date: 2019.02.27 10:51:10 +05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
) सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

) सह सचिव (TSIM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. (३ प्रती) 
) 

) 

) 

) 


Av AD 


te} 
4 


Cc 


८४) 


संचालक (वस्त्रोद्योग), TAA संचालनालय, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग), नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१०) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११) नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२) वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


Nn (८5. 


८“? 


१४) कक्ष अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती) 
१६) निवड नस्ती (टेक्स-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


